ग्राम पंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा 
परिषद विकास आराखडा सन २०२४-२५ 
तयार करण्याबाबत व सबकी योजना, 
सबका विकास मोहिम राबविणेच्या 
अनुषंगाने 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
मुंबई ७०० ००१ 
तारीख: ९ ऑगस्ट,२०२३. 


प्रस्तावना 


सन २०२४-२५ या वर्षाचे पंचायत राज संस्थांचे तिन्ही स्तरावरील विकास आराखडे तयार करण्याच्या 
दृष्टीने शासनाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर आराखडे तयार करण्यासाठी 
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत लोकप्रतिनिधी व अधिकारी/कर्मचारी यांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणाचे 
विविध स्तरावरील प्रशिक्षण उपक्रम मंजूर करण्यात आलेले आहेत. या सर्व उपक्रमांचे जिल्हानिहाय उद्धिष्ट 
शासन पत्र क्र. राग्रास्वअ २०२३/प्र.क्र.१२/आस्था-१५,दि.२४ मे, २०२३ अन्वये सर्व जिल्ह्यांना कळविण्यात 
आलेले आहे. तसेच त्यासाठी आव्यक निधी मर्यादा राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज 
अभियान यांचे दि. १८ जुलै, २०२३ अन्वये सर्व जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात आलेली आहे. सन २०२४-२५ या 
वर्षाचे ग्राम पंचायत , पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडे तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत व 
प्रशिक्षण उपक्रम अंमलबजावणीबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या खालील प्रमुख सूचनांकडे पुन:श्च लक्ष वेधण्यात 
येत आहे. याअनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक 


अ) संकल्पनाधारीत ग्राम पंचायत विकास आराखडा ( Thematic GPDP) 

१. संकल्पनाधारीत ग्राम पंचायत विकास आराखडा ( Thematic GPDP) तयार करणेबाबत झासनाच्या.क्र. 
जीपीडीपी-२०२२/प्र.क्र.२३५/परा-६,दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ व पत्र क्र.जीपीडीपी-२०२२/ प्र.क्र.२३६/ परा-६, 
दि.११ जानेवारी, २०२३ च्या पत्रांन्वये दिलेल्या कार्यपद्धतीचे तंतोतंत पालन करावयाचे आहे. 

२. शासनाच्या दिनांक- २९ नोव्हेंबर २०२२ व ११ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक 
ग्राम पंचायतीने संकल्पनाधारीत ग्राम पंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दोन ग्रामसभा घ्यावयाच्या 
आहेत. या दोन्ही ग्रामसभांचे वेळापत्रक Vibrant Gram Sabha पोर्टलवर भरणे बंधनकारक आहे. ग्राम सभांच्या 
वेळापत्रकास स्थानिक पातळीवर जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी. 

३. पहिल्या ग्राम सभेपूर्वी ग्रामपंचायतीने महिला सभा, वॉर्ड सभा, बाळ सभा व वंचित घटकांची सभा या चार 
सभा घ्यावयाच्या आहेत. या चारही सभांमधून खालील विषयांची माहिती देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


३.१. सन २०२३-२४ या वर्षाचा आराखडा- भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल 

३.२. सन २०२४-२५ या वर्षाच्या आराखड्यासाठी ग्रामसभेने निवडलेल्या संकल्पना व त्या संकल्पने अंतर्गत ई- 
ग्राम स्वराज पोर्टलवर नमूद उपक्रमांची यादी. 

३.३. सन २०२४-२५ या वर्षाच्या आराखड्याच्या नियोजनासाठी उपलब्ध होणारा एकूण निधी. (वित्त आयोग, 
स्वनिधी, मग्रारोहयो, जळ जीवन मिशन, स्वच्छ भारत Far, 4 % ग्रामकोष निधी, लोकवर्गणी इ.) 

३.४. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ६०% बंधित निधीमधून घ्यावयाचे उपक्रम. 

3.4. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ४०% अबंधीत निधीमधून ५०% ( एकूण निधीच्या 20%) निधीची तरतूद 
निवडलेल्या संकल्पने अंतर्गत, ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर नमूद उपक्रमापैकी ५०% उपक्रमांवर करणेबाबत 
माहिती. 

३.६.ग्राम पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राज्य व केंद्र शासनाच्या प्रमुख (Flagship) योजना,कार्यक्रमांची माहिती. 

३.७. गाव गरिबी निर्मुलन आराखडा 

३.८. मिशन अंत्योदय सर्व्हेक्षण अहवाल. 

४. पहिली ग्राम सभा - वर नमूद केल्याप्रमाणे चारही सभा झाल्यानंतर ग्राम पंचायत विकास आराखडा तयार 
करण्यासाठी पहिली ग्राम सभा आयोजित करावयाची आहे. या सभेमध्ये वर नमूद ३.१ ते ३.८ या विषयासोबत 
खालील विषय ठेवावेत. 

३.९. महिला, वॉर्ड, बाल व वंचित घटकांच्या सभेमधीळ ठराव व शिफारशी. 

३.१०. शाळा विकास आराखडा ( प्राथमिक झाळेच्या मुख्याध्यापकानी वाचून दाखवावा) 

३.११. अंगणवाडी अहवाल (अंगणवाडी सेविकेने वाचून दाखवावा) 

३.१२. प्रारूप ग्राम पंचायत विकास आराखड्यास मान्यता देणे. 

याप्रमाणे विषय पत्रिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी निश्चित करून सर्व ग्राम 
पंचायातींना सूचना द्याव्यात. तसेच या विषयपत्रिकेप्रमाणेच ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा कार्यवृत्तांत नोंद नोंदवहीत 
नोंदवावा. 

५. तालुका तांत्रिक छाननी समिती - गट विकास अधिकारी यांनी तालुक्यातील सर्व ग्राम पंचायतींचे प्रारूप ग्राम 
पंचायत विकास आराखडे व प्रकल्प अहवाल मुदतीत प्राप्त करून घ्यावेत. तालुका तांत्रिक छाननी समितीने तीन 
दिवसामध्ये छाननी करून प्रारूप आराखडा त्यांच्या सहमतीसह किंवा त्रुटी नमूद करून, संबधित 
ग्रामपंचायतीकडे पाठवावा. 

तालुका तांत्रिक छाननी समितीने छाननी करताना पंधरावा वित्त आयोगाच्या बंधित व अबंधित निधीचे नियोजन, 
ग्रामसभेने निवडलेल्या संकल्पना व त्यावरील तरतूद, स्व:निधी व इतर निधीमधून केलेल्या तरतुदी आणि केंद्र व 
राज्य शासनाच्या प्रमुख (Flagship) योजनांची माहिती इ. बाबींची तपासणी व यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
छाननी करावी. 

६. तालुका तांत्रिक छाननी समितीकडून छाननी करून प्राप्त प्रारूप आराखड्यास दुस-या ग्रामसभेमध्ये अंतिम 
मान्यता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


८. दुस-या ग्रामसभेमध्ये मंजूर केलेला ग्राम पंचायत विकास आराखडा ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड 
करावा. 

९. शासन पत्र क्र.जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.४४/परा-६, दिनांक- ०३ एप्रिल, २०२३ अन्वये सूचना दिल्याप्रमाणे 
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राबविण्यात येणा-या सर्व केंद्र व राज्य शासनाच्या 
योजनांची माहिती त्यांची ग्रामसभा व इतर सभा होण्यापूर्वी उपलब्ध होईल याची दक्षता मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी घ्यावी. 

१०. संबधित ग्रामपंचायतीने आराखडा ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर संबधित गणाचे विस्तार 
अधिकारी / पर्यवेक्षिका याना शासन पत्र क्र. राग्रास्वअ २०२२/ प्र.क्र.४९/ आस्था-१५, दिनांक- १३ जुले, २०२२ 
नुसार देय असलेली Hand Holding Support ची रक्‍कम अदा करावी. 

ब) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा : 

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने सन २०२४-२५ या वर्षाचा विकास आराखडा तयार 
करावयाचा आहे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडा तयार करण्याची सविस्तर प्रक्रिया शासन 
निर्णय क्र. बीपीडीपी-२०२१/प्र.क्र.२१/पंरा-६,दिनांक- १ नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये नमूद केलेली आहे. त्यानुसार 
विहित मुदतीत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडे तयार करून ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर 
अपलोड करावेत. 

१. प्रत्येक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने अनुक्रमे जिल्हा परिषद नियोजन समिती व पंचायत समिती 
नियोजन समिती आणि क्षेत्रीय कार्यकारी गटांची स्थापना करावयाची असून, ज्यांनी अद्यापी या 
समित्यांची/गटांची स्थापना केलेली नाही त्यांनी ती तात्काळ करावी. ज्या ठिकाणी प्रशासक आहेत, त्या ठिकाणी 
विविध क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ञ व्यक्तींचा समावेश करून नियोजन समितीची आणि क्षेत्रीय कार्यकारी गटांची 
स्थापना करावी. 

२. ज्या ठिकाणी प्रशासक आहेत, अशा ठिकाणी निवडणुकीनंतर आवश्‍यकता भासल्यास,नवीन 
सदस्यांच्या सहमतीने व शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद आराखड्यामध्ये विभागीय आयुक्‍त 
यांच्या मान्यतेने व पंचायत समितीच्या आराखड्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने बदल करता 
येतील . 

३. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडे तयार करताना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ६०% 
बंधित व ४०% अबंधित निधीचे निकष तसेच इतर निधीच्या बाबतीत त्या त्या निधी स्रोताचे निकष व मार्गदर्शक 
सूचना लागू राहतील. 

४. मंजूर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडे ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड करताना, 
पोर्टल वर संकल्पना निहाय (Themewise) दर्शविण्यात आलेल्या उपक्रमानुसारच अपलोड करावयाचे आहेत. 

क) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण : 

ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखड्या विषयीचे क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणाचे जिल्हा 
निहाय उद्दिष्ट शासनाकडील पत्र क्र. राग्रास्वअ २०२३/प्र.क्र.१२/आस्था-१५, दिनांक-२४ मे, २०२३ अन्वये 
कळविण्यात आलेले आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


१. प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना शासन पत्र क्र. राग्रास्वअ २०२२/प्र.क्र.४९/आस्था-१५, दि.१३ 
जुले, २०२२ व शासनाकडील पत्र क्र. राग्रास्वअ २०२३/प्र.क्र.१२/आस्था-१५, दिनांक-२४ मे, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या आहेत. प्रशिक्षण दर्जेदार होण्यासाठी सदर सूचनांची अंमलबजावणी करावी. 

२. GPDP/BPDP/DPDP प्रशिक्षण कार्यक्रम जिल्हा परिषदेने आयोजित करावयाचे आहेत. त्यासाठी 
प्रशिक्षणास आव्यक सर्व सोई-सुविधा, व्यवस्था, योग्य वातावरण उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाची निवड 
करावी. 

३. प्रत्येक प्रशिक्षण उपक्रम, त्यासाठी प्रशिक्षित असलेल्या प्रविण प्रशिक्षकामार्फतच घेण्यात यावेत. 

४. सर्व प्रशिक्षण उपक्रम राज्य ग्रामीण विकास संस्था, यशदा,पुणे यांनी निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण मोड्यूल, 
सादरीकरणाप्रमाणेच पूर्ण करावयाचे असून, Bae उपलब्ध करून दिलेले वाचन साहित्य छापून बांधीव / 
पुस्तिकेच्या स्वरुपात सर्व प्रशिक्षणार्थीना द्यावे. 

५. एका प्रशिक्षण वर्गामध्ये ४० ते ५० प्रशिक्षणार्थी असावेत. जास्त प्रशिक्षणार्थी असल्यास एका पेक्षा जास्त 
वर्गामध्ये प्रशिक्षण आयोजित करावे. 

६. प्रशिक्षण कार्यक्रम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा/तालुक्‍्यामध्ये एकाच वेळी एका पेक्षा 
जास्त ठिकाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत. 

७. प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे वेळापत्रक तयार करून ते Training Management Portal (TMP) वर भरावे, 
तसेच राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षास सादर करावे. तसेच TMP पोर्टल वरील प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वीची व 
नंतरची सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. 

ड) सबकी योजना, सबका विकास मोहिम (PPC) 

ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया मोहीम 
स्वरुपात कालबध्द पद्धतीने राबवावयाची आहे. सन २०२४-२५ या वर्षाचे विकास आराखडे तयार करण्याचे 
वेळापत्रक खालीलप्रमाणे राहील. 


कालमर्यादा जबाबदार अधिकारी 


ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा 
दि. १५ ऑगस्ट, | परिषद 
२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद 
जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या र गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
तालका, पातळीवरील ea दि. १५ , 
तालुका पातळीवरील वि २०२३ पूर्वी 
प्रमुखांची बैठक घेऊन सूचना देणे र 


जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या 
जिल्हा पातळीवरील विभाग 
प्रमुखांची बैठक घेऊन सूचना देणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


जिल्हा /तालुका / 
पातळीवरील क्षमता बांधणी व 
प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करणे. 


गण 


तालुका पातळीवर सरपंच/ 
उपसरपंच/ ग्रामसेवक व केंद्र 
चाळक यांची बैठक घेऊन त्यांना 
ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार 
करणेबाबत मार्गदर्शन करणे. 


राज्य व जिल्हा परिषदेच्या विविध 
विभागांकडून मंजूर कामे / 
उपक्रमांची ग्रामपंचायत निहाय 
माहिती उपलब्ध करून घेणे. 

fam अंत्योदय सर्वेक्षण- विभाग 
/विषय निहाय विश्लेषण अहवाल, 
गाव गरिबी निर्मूलन आराखडा 
(VPRP), शाळा विकास आराखडा, 
गाव पातळीवरील सर्व विभागांची 
माहिती व योजना यांचा तपशील इ. 
बाबी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून 
देणे. 

प्रारूप ग्रामपंचायत विकास 
आराखडे तयार करणेपूर्वी प्रभाग 
(वॉर्ड) सभा, महिला सभा, बाल सभा, 
वंचित घटकांची सभा आयोजित 
करणे. 


प्रारूप ग्रामपंचायत विकास 
आराखडा तयार करणेसाठी पहिल्या 
ग्रामसभांचे आयोजन करणे व 
ग्रामसभांचे सविस्तर वेळापत्रक राज्य 
स्तरावर सादर करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


दि. ३० सप्टेंबर, 
२०२३ पर्यंत 


दि. १५ ते ३० 
सप्टेंबर, २०२३ 


दि. ३० सप्टेंबर, 
२०२३ 


ग्रामपंचायतीच्या 
महिला, वॉर्ड, 
बाळ व वंचित 
घटकांच्या 

सभांपूर्वी ५७ दिवस 


पहिल्या 
ग्रामसभेपूर्वी 

(२ ऑक्टोंबर ते 
३१ ऑक्टोंबर 
२०२३) 


२ ऑक्टोंबर ते 
३१ ऑक्टोंबर 
२०२३ 


१. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद 

२. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

३. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 

४. पर्यवेक्षिका (0138) 

५. प्रविण प्रशिक्षक 

१. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद 

२. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

३. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 

४. पर्यवेक्षिका (0138) 

. प्रविण प्रशिक्षक 


१. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 
. पर्यवेक्षिका (ICDS) 


. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 
. पर्यवेक्षिका (ICDS) 
. प्रविण प्रशिक्षक 
. ग्रामसेवक 
६. केंद्र चालक व तालुका व्यवस्थापक 
(551 


१. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
२. सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, 
३. चार्ज ऑफिसर व पर्यवेक्षिका (ICDS) 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 

२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

(ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद 

३. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

४. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 

५. पर्यवेक्षिका (0138) 

६. प्रविण प्रशिक्षक 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


मंजूर प्रारूप ग्रामपंचायत विकास 
आराखडे व उपक्रम निहाय प्रकल्प 
अहवाळ छाननीसाठी तालुका 
स्तरीय तांत्रिक छाननी समितीकडे 
सादर करणे. 


तालुक्‍यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे 
प्रारुप आराखडे प्राप्त करून घेणे 


प्रारूप ग्रामपंचायत विकास 
आराखडा तपासून घेणे व दुरूस्त्या, 
सुधारणा व सूचनांसह हे आराखडे 
अंतिम मान्यतेसाठी ग्रामपंचायतीकडे 
पाठविणे. 


दुरूस्त्या, सुधारणा व सूचना 
विचारात घेऊन आराखडे दुरूस्त 
करणे व अंतिम आराखडे मंजूर 
करणेसाठी ग्रामसभांचे आयोजन 
करणे. 

ग्रामसभेने अंतिम केलेला 
ग्रामपंचायत विकास आराखडा ई- 
ग्राम स्वराज या वेब पोर्टलवर 
अपलोड करणे. 


शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार पंचायत समिती व 
जिल्हा परिषद विकास आराखडे 
तयार करणे व ई-ग्राम स्वराज या वेब 
पोर्टलवर अपलोड करणे. 


ग्रामसभेनंतर २ 
दिवसामध्ये 


ग्रामसभा 
झाल्यानंतर २ 
दिवसात आणि ५ 
नोव्हेंबर २०२३ 
पूर्वी 

आराखडा प्राप्त 
झाल्यानंतर तीन 
दिवसांमध्ये 
(अंतिम कालावधी 
१० नोव्हेंबर 
२०२३ पर्यंत) 


०१ नोव्हेंबर 
२०२३ ते २० 
नोव्हेंबर 2023 


१ डिसेंबर २०२३ 
a ३१ डिसेंबर 
२०२३ 


पंचायत समिती विकास आराखडा (BPDP) सन २०२४-२५ 


७. सरपंच व उपसरपंच 


१. सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक 
२. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) व 
पर्यवेक्षिका (ICDS) 


१. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
२. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 
३. पर्यवेक्षिका (ICDS) 


१. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
२. विस्तार अधिकारी (चार्ज ऑफिसर) 


सरपंच, ग्रामसेवक व चार्ज ऑफिसर 


ग्रामसेवक, चार्ज ऑफिसर, केंद्र चालक, 
तालुका व्यवस्थापक व जिल्हा व्यवस्थापक 
(१551९) 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 
२. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
३. प्रकल्प संचालक, जि. ग्रा. वि. यं. 
४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 
५. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद 
१. जिल्हा व्यवस्थापक (ASSK) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


पंचायत समिती नियोजन समितीची 
स्थापना करणे 


परिषद 
२. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 
२. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 
Soa २. प्रकल्प संचालक,जि. ग्रा. वि. यं. 
तालुका स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण करणे er *। ३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 
४. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
५. प्रविण प्रशिक्षक 


तालुका क्षेत्रीय कार्यकारी गटांचे तोवर १. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
मिला नही चम र १५ बर, ee oe का त 
४ | अहवाल प्राप्त करून घेऊन त सार २. सहाय्यक गट विकास , पंचायत 
एकत्रीकरण करणे समिती 
_ 


पंचायत समिती स्तरावरील क्षेत्रीय 
कार्यकारी गटांची स्थापना करणे 


नियोजन समितीची मान्यता घेणे. समिती 


पंचायत समिती प्रारूप विकास १. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
oe eae 30 : aera aa ae 
आराखड्यास पंचायत समिती er 2. सहाय्यक गट विकास , पंचायत 
कः) 
पंचायत समिती प्रारूप विकास डिसेंबर 
cease. याति १५ , १. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. 
आराखड्याची तांत्रिक छाननी aia one 
2023 २. प्रकल ,जि. ग्रा. वि. यं. 


करणे. 


पंचायत समिती विकास ग RR १. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 
आराखडयास पंचायत समिती सभेची गल *। २. सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत 
४] 
मान्यता घेणे समिती 

पंचायत समिती विकास आराखडा डिसेंबर १. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

eens डड ३१ : aout (on ea ae 

ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर अपलोड २. सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत 
करणे २०२३ 

न समिती 


जिल्हा परिषद विकास आराखडा ( DPDP) सन २०२४-२५ 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
: परिषद 
जिल्हा परिषद नियोजन समितीची | 90 ऑगस्ट, य त , 
दावा तती 2. ,जि. ग्रा. वि. यं. 
स्थापना करणे २०२३ जर गुख्य वार्यक री ers 
३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
२ परिषद 
४. प्रकल्प Gas, ho. ग्रा. वि. यं. 
पृष्ठ ९ पैकी ७ 


जिल्हा परिषद स्तरावरील क्षेत्रीय| १५१ ऑगस्ट, 
कार्यकारी गटांची स्थापना करणे २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण करणे 


जिल्हा क्षेत्रीय कार्यकारी गटांचे 
अहवाल प्राप्त करून घेऊन त्यांचे 
एकत्रीकरण करणे 


जिल्हा परिषद प्रारूप विकास 
आराखड्यास पंचायत समिती 
नियोजन समितीची मान्यता घेणे. 


जिल्हा परिषद प्रारूप विकास 
आराखड्याची तांत्रिक छाननी 
करणे. 


जिल्हा परिषद विकास 
आराखडयास जिल्हा परिषद 
सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे 


जिल्हा परिषद विकास आराखडा 
ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर अपलोड 
करणे. 


३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 

२. प्रकल्प Wares fe. ग्रा. वि. यं. 

३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 

१. प्रकल्प संचालक,जि. ग्रा. वि. यं. 

२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 

२. प्रकल्प Garo, fo. ग्रा. वि. यं. 

३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. 
२. प्रकल्प संचालक,जि. ग्रा. वि. यं. 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 

२. प्रकल्प संचालक,जि. ग्रा. वि. यं. 

३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद 

२. प्रकल्प Varah, fa. aT. वि. यं. 

३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रामपंचायत) 


वरील प्रमाणे-सबकी योजना, सबका विकास* माहिमेंतर्गत कालबध्द कार्यक्रमांची अंमलबजावणी 
करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची असून त्यांनी आवश्‍यक त्या सूचना सर्व संबंधितांना 
द्याव्यात. या कालबध्द कार्यक्रमाचे सनियंत्रण पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्फत नियमितपणे 
विविध पोर्टलच्या माध्यमातून होत असल्याने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन या 
मोहिमेंतर्गत विविध उपक्रमांची कालबध्द अंमलबजावणी करावी, ही विनंती. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१२३ /पंरा- ६ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१०१२५३१३४३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VARSHA MUNJA 
BHAROSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 
a20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=1BD844032884BBF2167BC9 


BHAROSE iziccsesiniinsnos: 
(व. मुं.भरोसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
५. सर्व गट विकास अधिकारी, 

६. निवडनस्ती (कार्यासन पं.रा-६) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


